कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत मंजुर ९४०५ 
अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते 
दि.३१/०८/२०२३ या कालावधी पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२३/१४४/प्र.क्र.७५/ कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख: ३१ मार्च, २०२३ 


वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२१/१२३/प्र.क्र.६९/कुक, 
दिनांक : ०३/१०/२०२२ 
२) संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/ आस्था/कक्ष-२क/मुदतवाढ/ 
९४३५ पदे /न.क्र.७७/५६०२/२०२३, दि.३१/०१/२०२३ 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.०८/०२/२०२३. 


प्रस्तावना - 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांतर्गत कार्यरत असलेल्या ९४०५ अस्थायी पदांना 


संदर्भ क्र. १ अन्वये दि.०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कुटुंब 


कल्याण कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत ९४०५ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव 


संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनास सादर केला आहे. अस्थायी पदांना 


मुदतवाढ देण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना 


प्राधिकार दिळे आहेत. त्यानुसार वरील अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासन 


स्तरावर विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांच्या अंमळबजावणीकरीता मंजूर असलेल्या 


९४०५ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या दि.०८/०२/२०२२३ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२३ ते 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२३/१४४/प्र.क्र.७५/ कु.क. 
दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. सन 


२०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाकरीता सदर अस्थायी पदांच्या वेतनावरील खर्च विभागाच्या 


अर्थसंकल्पात २२११-कुटुंब कल्याण या मुख्य Samet मंजूर केलेल्या अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर असलेल्या अस्थायी पदांचा ळेखाशिर्षनिहाय तपशिल 
खालील प्रमाणे आहे :- 


विवरण पत्र- अ 
अ.क्र योजनेचे नांव एकूण मंजूर 
अस्थायी पदांची 

संख्या 
१ | 2 3 
1१ | राज्य कुटुंब कल्याण केद्र (२२११ 0039) ४५ 
Q जिल्हा कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ ००५१) ११९ 
3 प्रादेशिक कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ 0902) २५ 
४ FERS आरोग्य कर्मचारी योजना (२२११ ०१३१) Yo 
4 वैद्यकीय कुटुंब नियोजन शिक्षण (2299 0922) 03 
६ ए.एन.एम.प्रशिक्षण केंद्र (२२११ ०१११) ३३६ 

७ ग्रामीण कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ ०१४९) ८६८८ 
८ शासकीय नागरी कुटुंब कल्याण केंद्र(२२११ ०१७६) १३९ 

एकूण ९४०५ 


सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.०८/०२/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२३/१४४/प्र.क्र.७५/ कु.क. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०२२०२३२९१७५२३५५९२१७ 


असा आहे. हा reat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDKUMAR 
N AN D KU M GANPAT ANDALKAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a2650d7875d0f90d05efaca1 


d6d8e5579d945 1 cdeeOcbfbe7bc566e 
58ec059c9, postalCode=400032, 


GAN PAT st=Maharashtra, 
serialNumber=5504482FF671AF 18930 


1ED9C8711BFO96FE9D3CCCCFB4F2D5 


B65BB9DC6887F4F, cn=NANDKUMAR 
GANPAT ANDALKAR 


(नंदकुमार आंदळकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 

२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई 

3. आयुक्त, तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा, संचालनालय, मुंबई. 

५. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे (५ प्रती) 

६. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

७. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

८. सचिव, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, केंद्र शासन, निर्माण भवन, नवी दिल्ली . 

९. विभागीय संचालक, कुक, ८५/२, पर्वती पहिला माळा, दर्पण बिडींग सहकार नगर, पुणे. 

१०.आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

११.सह संचालक (अर्थ व प्रशासन ) आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

१२.उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सवी 

१३.उप संचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे 

१४. जिल्हा हाल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सवी 

१५. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१६. वैद्यकीय अधिकारी, केंद्रीय रुग्णालय, उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे 

१७. प्राचार्य, नागपूर कॉलेज ऑफ होमिओपॅथी व बायोकेमिस्ट्री, ५४३, आझमझाह लेआऊट, ग्रेट 
नाग रोड, नागपूर ४४० ००९. 

१८. वैद्यकीय अधिक्षक, सामान्य आरोग्य, शुश्रुषा विद्यालय परिचर्या शाळा, नागपूर 

१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

२०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

२१.नियोजन विभाग (का-१४१२), मंत्रालय, मुंबई 

२२.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आस्थापन) मंत्रालय, मुंबई. 

२३.निवडनस्ती /कु.क. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


